नाबार्डच्या ग्रामीण पायाभूत विकास निधी 
अंतर्ग नाशिक जिल्ह्यातील सटाणा 
तालुक्यातील मौजे ae येथील गोदाम मौजे 
खमताणे येथे स्थलांतरीत करणेबाबत. 

(सन- २०२०-२१) 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः गोदाबां-१०१८/ प्र.क्र.७३/नापु-१६-ब 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: - २७ नोव्हेंबर, २०२०. 


संदर्भ :-१) विभागाचा समक्रमांकाचा शासन निर्णय दिनांक २५/०७/२०१८, 
२) जिल्हा पुरवठा अधिकारी, नाशिक यांचे क्र.पुरवठा/कक्ष८(६)/कावि/७९०/२०२०, 


दिनांक १४/१०/२०२० चे पत्र 


प्रस्तावना :- 


उपरोक्त विषयावरील संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये नाशिक जिल्ह्यातील सटाणा 


तालुक्यातील मौजे कऱहे येथे ३००० मे.टन क्षमतेच्या गोदाम बांधकामास प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात आली आहे. मौजे HS येथील प्रस्तावित जागा ही गायरानासाठी राखीव असल्याने 
प्रस्तावित ठिकाणाऐवजी मौजे खमताणे येथे गोदाम बांधकामास/जागा स्थलांतर करण्यास 


मंजुरी देण्याची विनंती जिल्हा पुरवठा अधिकारी, नाशिक यांनी संदर्भ क्र.२ येथील पत्रान्वये 
केली आहे. त्यानुसार नाशिक जिल्ह्यातील मौजे ge ऐवजी मौजे खमताणे येथे गोदाम 
बांधकाम करण्यासाठी जागा बदलास प्रशासकीय मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 


शासन |नणंय:- निर्णय:- 


संदर्भाधीन शासन निर्णय दि.२५/०७/२०१८ अन्वये प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या 
नाशिक जिल्ह्यातील मौजे ae येथील प्रस्तावित गोदामाऐवजी मौजे खमताणे येथे गोदाम 
बांधण्यास व त्यानुसार जागा बदलास मंजुरी प्रदान करण्यात येत आहे. याकरिता जिल्हा 


पुरवठा अधिकारी, नाशिक यांनी सादर केलेल्या ₹७,१२,७९,३९२/- इतक्या रकमेच्या 
अंदाजपत्रकास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


२. सदर प्रशासकीय मान्यता दिनांक २५/०७/२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयात नमूद 


केलेल्या अटी व शर्तीच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदाबां-१०१८/ प्र.क्र.9३/नापु-१६-ब 


सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥/85॥[॥9.9०५/.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०११२७१५५६२०१९०६ 


असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Di 
DI 
Co 
2. 
eepa enare « 
serialNum| 
887b0aadf, Jeepak N Keni 
: 2020.11.27 16:28:25 +05'30" 


igi 
NN: u=Food and Civil Supplies and 
Nn: 1032, st=Mi 

SA, 
et 
rial 51f74fb3439aca7 1466fcttb2509C33 10ae753e395a89ffa7c6e3 
57 dre 

Date: 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत- 


१. जिल्हाधिकारी,नाशिक. 

२. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बाधंकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई व नाशिक. 

३. वित्तीय सल्लागार व उप सचिव कार्यालय, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक सरंक्षण विभाग, 
मुंबई. 

४. उपायुक्त (पुरवठा) , नाशिक. 

५. जिल्हा पुरवठा अधिकारी, नाशिक. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक. 

७. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बाधंकाम विभाग, नाशिक. 

८. महालेखापाल-१/२, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 

९. महाळेखापाल-१/२, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 

qo. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई (वित्तीय सल्लागार व उप सचिव मार्फत) 

११. वित्त विभाग (व्यय-१०, अर्थोपाय, अर्थबळ व अर्थसंकल्प-१६), मंत्रालय, मुंबई. 

१२. सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई. 

१३. नियोजन विभाग (का-१४११), मंत्रालय, मुंबई. 

१४. उप महाव्यवस्थापक, नाबार्ड, ५४, वेलस्ली रोड, शिवाजीनगर पुणे ४११००५. 

१५. निवड नस्ती/नापु-१६-ब. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


